सचिव व सचिव समकक्ष दर्जाच्या 
कार्यकारी संचालक/महासंचालक 


यांच्या बदल्या व नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-१४१८/(७५/२०१८)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०१८. 


शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व 


सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील सचिव व सचिव समकक्ष दर्जाच्या कार्यकारी 


संचाळक/महासंचालक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापनेत बदल खाली 


दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत बदलीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
असलेले पद 
La | २ ३ PB षु 
शि . | at. हरिभाऊ कार्यकारी संचालक, महासंचालक, जल व भूमि | बदली 
आनंदराव ढंगारे | गोदावरी-मराठवाडा व्यवस्थापन संस्था(वाल्मी), मृद व | अधिनियमातील 
पाटबंधारे विकास जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद. | HHA ४(५) नुसार 
महामंडळ, औरंगाबाद. रिक्‍त पदी. 


२. श्री.ढंगारे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 


विकास महामंडळ, औरंगाबाद या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. अजय प्रभाकरराव कोहिरकर, मुख्य 


अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद यांच्याकडे सोपविण्यात येत असून, श्री. कोहिरकर यांनी सदर 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा स्वत:च्या पदाचा कार्यभार सांभाळून पुढील आदेश होईपर्यंत पहावा. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 


केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 


doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.indl ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-१४१८/(७५/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 


नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 


अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८ ०३१४१३०५५९९४२७ असा आहे. हा sear 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally si 
DN: c=IN, o: 


Sunil Gangaram «=: 


sti 


2,5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f 
il 


G a n g a r ka r 823a285cfade8149e690564bc 1 3f6, cn=Sun 


Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.03.14 13:08:52 +05'30' 


(सु.गं. गांगरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

महासंचालक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था(वाल्मी), मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद. 
५. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
७. मुख्य अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे. 
८. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
९. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
१०. सर्व प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, दक्षता व गुणनियंत्रण पथक (मृद व जलसंधारण). 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-१४१८/(७५/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


११. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
१२. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जळसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 

१५. संबंधीत अधिकारी. 

१६. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१८. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


